जळगाव पोलीस स्टेशन भाग-५ 
गु.नों.क्र.१३/२००६ मधून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड. श्री. प्रवीण चव्हाण यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र. १२६/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 


तारीख: ११ मार्च, २०१३. 


संदर्भ 


शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१२/ए.एस.०८/डी-चौदा, दिनांक 


१६.०१.२०१२. 


शासन निर्णय-- 


जळगाव पोलीस स्टेशन भाग-५ गु.नों.क्र.१३/२००६ (जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरण) मधून 


प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, जळगाव, सत्र न्यायालय, जळगाव व उच्च न्यायालय, मुंबई, 


औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल होणा-या रीमांड अर्ज व जामिन अर्ज प्रकरणी शासनाच्या वतीने 


कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. प्रवीण चव्हाण यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 


दिनांक १६.१.२०१२ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 


आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. प्रवीण चव्हाण यांना खालीलप्रमाणे फी मंजूर करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.१२६/पोल-१० 


मंजूर करण्यात आलेली फी मंजूर करण्यात आलेली फी 
आ प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व सत्र न्यायालयात दाखल | रु . 9,400/- 
होणा-या रीमांड अर्जाच्या प्रत्येक सुनावणीसाठी प्रतिदिन फी 
ब) प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व सत्र न्यायालयात प्रत्येक जामिन | रु . २,५००/- 
अर्जाची प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी 
(अपरिणामकारक सुनावणी फी रू. ७५०/- 
क) विचार विनिमय फी (प्रतितास) रु. ५००/- 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. 2,000/-) 
ड) उच्च न्यायालयात दाखल होणा-या प्रत्येक जामिन अर्जाची | रु .७,५००/- 


प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी 


(अपरिणामकारक सुनावणी फी रू. १,५००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०९, जिल्हा पोलीस 


(00) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा या लेखाशिर्षाखालील 


त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ६४/१२/व्यय-७, दिनांक 


२.२.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.१२६/पोल-१० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३११११४५००८९२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


oe Digitally signed by Vijaykumar 
Vishnu Dapak 
V I] ay ku mM ar DN CN तयाता Vishnu 


Dapake, C = IN, S = 


Vishnu SEEN OF 
D k MAHARASHTRA, OU = Home 
Date: 2013.03.28 14:55:26 
apake oo: 
(वि.वि.दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३. पोलीस अधीक्षक, जळगाव. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

५. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 


७. अँड.श्री.प्रविण चव्हाण, एकदंत, प्लॉट-२३, एन-४, सेक्टर-एच, सिडको, औरंगाबाद 


८. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


